सन २०१८-१९ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजनेंतर्गत "कृषि जनजागृती मोहिम" 
राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता - (शुद्धीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण ०५१८/प्र.क्र.१७५/३-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा : 
१. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.संकीर्ण-०५१८/ प्र.क्र.१७५/३-अ, दि. ५ डिंसेबर, २०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक : 


शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.संकीर्ण-०५१८/ प्र.क्र.१७५/३-अ, दि. ५ डिंसेबर, 
२०१८ सोबतच्या परिशिष्टामधील घटक क्र.३ हा" नाविण्यपुर्ण घटक (चित्ररथ २०१९)" असा 
वाचण्यात यावा. 


सदर INA शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१२२४१५४७०५२५०१ असा 
आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ashok Maroti 
Atram 
Date: 2018.12.24 15:51:24 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. AQ, HY आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२. संचालक विस्तार व प्रशिक्षण ,कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 


१ मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

२ मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

३ मा. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

४ महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१ मुंबई 

५ महालेखापाल, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-२ नागपूर 

६ महासंचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, व्हीआयपी रोड 
धरमपेठ, नागपूर 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण ०५१८/प्र.क्र.१७५/३-अओ 


७ सर्व संचालक / कृषि सह संचालक, कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८ सर्व विभागीय कृषि सह संचालक 

९ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय,मुंबई. 

१० अवर सचिव /कार्यासन राकृवियो, कार्यासन २ अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई ३२. 
११ वित्त विभाग कार्यासन व्यय-१/ अर्थ-३, नियोजन विभाग कार्यासन १४३१, मंत्रालय,मुंबई ३२. 
१२ निवड नस्ती (का.३ ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


